श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड (श्रीमती अश्विनी 
सुरेश ठाकूर) यांना सहाय्यक आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे पदावरील 
प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : प्रतिनि-२६३१/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ : शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेशा क्र. प्रतिनि-२६२१/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२, 
दिनांक २७.०१.२०२२. 


शासन आदेठा : 


उक्त संदर्भाधीन दिनांक २७.०१.२०२२ रोजीच्या शासन आदेशान्वये श्रीमती अश्विनी राजेंद्र 
भारुड, उपजिल्हा कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा). जिल्हा परिषद नंदुरबार यांना सहाय्यक आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे पदावर प्रथमत: १ वर्षासाठी प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्यात 
आलेली आहे. श्रीमती भारुड सदर पदावर दिनांक ०९.०२.२०२२ रोजी रुजू झाल्या आहेत. त्यांचा 
प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ०८.०२.२०२३ रोजी पूर्ण झाला असून, पुढील एका वर्षासाठी सदर 
पदावर प्रतिनियुक्‍तीस मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस दिनांक 20.09.2022 रोजीच्या शासन 
आदेज्ातील अटी व शर्ती जशाच्या तऱ्या लागू राहातील. 


3: सदर शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२१३१६३६१६९२२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TIKARAM ae 
WAMAN KARPATE & PDK 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) सर्व शिक्षण संचालक. 

३) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 
) श्रीमती अश्विनी राजेंद्र भारुड, सहाय्यक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे. 
) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


शासन आदेशा क्रमांकः प्रतिनि-२६३१/प्र.क्र.१६४/प्रशा-२ 


प्रत माहितीस्तव 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 
२. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. सर्व सह सचिव/उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


